सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गाची दि.०१.०१. २०१५ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
गृहविभाग (परिवहन) 
शासन परिपत्रक क्र. याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दि. २८ नोव्हेंबर २०१७ 


संदर्भ:- १) परिवहन आयुक्‍त यांचे क्र. पआका-४६१५/का.८(१)/मॅट/सप्रापअ/से. 
जे./जा. क्र.८७०८,दि.५.६.२०१७ 
२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र. 
६४८/२००५ आणि ६४९/२००५ मध्ये दि.१४.९.२००७ रोजी दिलेले आदेश. 
३) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र. 
२६४/१० आणि ४०९/२०१० मध्ये दि.७.११.२०१४ रोजी दिलेले आदेशा. 
४) शासन परिपत्रक क्र. याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 
दि.१.१२.२०१६. 
५) शासन पत्र क्र. एमव्हीडी-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, दि.१.२.२०१७ 
६) शासनाचे समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दि. १८.०७.२०१७. 
) 
) 


७) शासनाचे समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दि. 23.90.2040. 
८) शासनाचे समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दि. २४.१०.२०१७. 


शासन परिपत्रक:- 

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र. ६४८/२००५ आणि 
६४९/२००५ वरील दि.१४.९.२००७ चे आदेशानुसार सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गाची दि.२२.७.२००४ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीस स्थगिती देवून, मा. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या 
सुचना विचारात घेवुन प्रस्तुत संवर्गाची ज्येष्ठतासूची पुन्हा करणेबाबत निर्देश दिलेले होते. 
२. तद्नंतर सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदाच्या दि.२४.३.२००९ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली ज्येष्ठता सूची, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र. २६४/२०१० आणि ४०९/२०१० मध्ये दि.७.११.२०१४ रोजी रद्दबातल 
(quash and set aside) केली. त्यानुसार सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्र. ६ वरील दि. १८.०७.२०१७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार 
निर्गमित करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व संबंधीतांच्या प्राप्त हरकती / सुचना तसेच या 
संदर्भात परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे अभिप्राय तसेच शासनाचे अभिप्राय विचारात घेऊन 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावरील कार्यरत अधिका-यांची अंतिम ज्येष्ठतासुची 
संदर्भ क्र. ७ च्या शासन परिपत्रकान्वये दि. २३.१०.२०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतू 
सदर परिपत्रकांची छाननी केली असता त्यात टंकलेखन दोष व इतर काही त्रुटी आढळून आल्याने 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


दि.२४.१०.२०१७ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये दि. ०१.०१.२०१५, दि.०१.०१.२०१६ व 
दि.०१.०१.२०१७ रोजीची स्थिती दर्शविणा-या ज्येष्ठता सूच्या संदर्भ क्र. ८ वरील दि. २४.१०.२०१७ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये रद्द करण्यात आल्या. तथापी, दि. ०१.०१.२०१५, दि.०१.०१.२०१६ 
व दि.०१.०१.२०१७ रोजीची स्थिती दर्शविणा-या अंतिम ज्येष्ठता सूच्या नव्याने वर्षनिहाय प्रसिद्ध 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
३. सदर परिपत्रकासोबत तात्पुरत्या ज्येष्ठता सुचीसंदर्भात प्राप्त हरकती तसेच सुचना संदर्भात 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे अभिप्राय व शासनाचे अभिप्राय याबाबतची माहिती सोबतच्या 
परिशिष्ट अ मध्ये जोडली आहे. तसेच एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (CPTP) अंतर्गत 
रुजु झालेल्या सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची सेवा ज्येष्ठता सामान्य प्रशासन 
विभागाने कळविल्यानुसार आयोगाचा गुणवत्ता क्रमांक व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत देण्यात आलेल्या 
गुणांच्या अनुषंगाने सुधारीत करण्यात आलेली आहे. सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या 
पदावर दि. ०१.०१.२०१४ ते दि. ३१.१२.२०१४ पर्यंत कार्यरत असणा-या अधिका-यांची स्थिती 
दर्शविणारी सुधारित दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची सोबत जोडल्याप्रमाणे निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
४. परिवहन आयुक्त यांनी सदर ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावी. 
५. सदर ज्येष्ठतासूचीतील जे अधिकारी सध्या शासन सेवेत कार्यरत आहेत त्यांनी, 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
६. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७११२८१३०६४६९६२९ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 


Ka d a mM D atta t ray DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=7fee1 bbc15b71aa23bf3ffa4e468df7492703428e9 


Hanmant फय ळी ड ७ 
(द. ह. कदम) 
अवर सचिव. महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त यांचेमार्फत) 
प्रत, 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सदरहू परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 
अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
२. निवडनस्ती, परि-४ 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


परिशिष्ट अ 
अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्त शासनाचे 
क्र. नांव कार्यालयाचे अभिप्राय अभिप्राय 
za २ 3 PB षु 
| श्री.आर.के.  श्री.गायकवाड हे सन १९९६ मध्ये | सर्वश्री पेडामकर व | सहमत 
गायकवाड  । सहाप्रापअ पदावर सरळसेवेने | ward हे दोघे ही 
(दिनांक नियुक्त झाले असून त्यावेळी | अजा प्रवर्गातील असून 
09/09/2099 | सर्वश्री पेडामकर आणि सदामते | ते अनुक्रमे ०७/१२/८७ 
मधील हे मोवानि होते असे असताना | व १५/०७/९१ मोवानि 
ता.ज्ये.सू.क्र. | आणि मा.न्यायाधिकरणाने १९९२ | होते. त्यांचे सहाप्रापअ 
१०२) मध्ये प्रसिध्द केलेली सूची कायम | व उपप्रापअ पदावरील 
ठेवली असल्याने त्यांना १९९६ | पदोन्नरतीचा दिनांक 
मध्ये पदोन्नती अनुदोष ठरत नाही । विचारात घेता आक्षेपात 
तथ्य आढळून येत नाही 
२ श्री.सतिश  ।१. सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन | श्री.गोपाळे यांनी मोवानि | सहमत आहे. 
मरगु जाधव | अधिकारी यासाठी विहित | या पदाची अर्हता परिक्षा ज्येष्ठता सूची 
(दिनांक केलेली परिक्षा विहित मुदतीत व | जानेवारी २०११ तर । मध्ये आवश्‍यक 
०१/०१/१४ ।संधीत उत्तीर्ण झाल्याने श्री.सतिठा जाधव यांनी ते बदल 
मधील श्री.गोपाळ यांच्या अगोदर नांव | जानेवारी २००५ मध्ये | करण्यात येत 
ता.ज्ये.सू.क्र. । दर्शविण्यात यावे. परिक्षा उत्तीर्ण केली | आहे. 
१०८) २. face) या प्रवर्गातून असल्याने तसेच 
नियुक्ती व पदोन्नती झाली | सहाप्रापअ पदावरील 
असल्याने ज्येष्ठता सूचीत | पदोन्नतीमधील ज्येष्ठता 
वि.जा.(अ) हा प्रवर्ग दर्शविण्यात | क्रम॒ विचारात घेता 
यावा. श्री.जाधव यांचे 
निवेदनात तथ्य आहे. 
३ | श्री.नंदकिशोर | १. श्री.वाय.एस.मासूमदार, | श्री.पाटील यांचे | सहमत. 
ना. पाटील । विनोद देशमुख व श्री.सलीम | निवेदनात तथ्य | ज्येष्ठता सूची 
(दिनांक Aare सेवा ज्येष्ठतेने कनिष्ठ | आढळून येत आहे. | मध्ये आवश्‍यक 
०१/०१/१४ ।आहेत. त्यानुसार अनु.क्र.१०४ ते बदल 
मधील 2. मोवानि च्या ०१/०१/१३ च्या | ते १११ मध्ये आवश्‍यक | करण्यात येत 
ता.ज्ये.सू.क्र. अंतिम ज्येष्ठता सूचीत | ती सुधारणा प्रस्तावित | आहे. 
११४) ज्ये.क्र.१०३ असून श्री.मासूमदार | आहे. 


यांचा ज्ये.क्र. १०४, श्री.देशामुख 
यांचा १०५ तसेच HAS शोख 
यांचा १०६ आहे. 

३. ३१/०८/१३ च्या पदोन्नतीच्या 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्त शासनाचे 
क्र. नांव कार्यालयाचे अभिप्राय अभिप्राय 
१ | २ ३ 1 ४ | ५ 

आदेशामध्ये श्री.पाटील यांचा 

अनु.क्र.२ असून श्री.मासुमदार, 

श्री.देशामुख व share यांचा 

अनुक्रमे ३,४ व ५ असे दर्शविले 

आहे. 

४ श्री.एन. डी. श्री. एन. डी. बच्छाव ऐवजी एम. | कार्यालय सहमत. 
बच्छाव डी. बच्छाव असे नांव नमुद आहे. | अभिलेखावरुन त्यांचे | ज्येष्ठता सूची 
(दिनांक पूर्ण नांव नानासाहेब | मध्ये आवश्‍यक 
०१/०१/१७ दौलत बच्छाव ते बदल 
मधील असल्याचे स्पष्ट झाले. | करण्यात येत 
ता.ज्ये.सू.क्र. दिनांक ०१/०१/११ च्या | आहे. 

०९) अंतिम ज्येष्ठता सूचीत 
त्यांचे नांव अनु.क्र.२३३ 
वर दर्शविण्यात यावे. 

५ श्री.दत्तात्रय | राज्यसेवा मुख्य परिक्षा, २०११ | कार्यालयीन सहमत. 
सांगोळकर | मध्ये निवड झाली असून गुणवत्ता | अभिलेखानुसार ज्येष्ठता सूची 
(दिनांक यादीमध्ये क्रमांक २ आहे. | श्री.सांगोलकरांच्या मध्ये आवश्‍यक 
०१/०१/१६ श्री.संदीप खडसे यांचा क्रमांक ४ | निवेदनात तथ्य ते बदल 
मधील आहे तथापि, दिनांक ०१/०१/१६ | आढळून येत आहे. करण्यात येत 
ता.ज्ये.सू.क्र. । च्या ज्येष्ठता सूचीत श्री.खडसे आहे. 

६५) यांचा ज्येष्ठता क्र.६३ तर 
श्री.सांगोळकर यांचा ज्येष्ठता 
क्र.६५ दर्शविण्यात आला आहे. 

६ श्री. अतुल १. जन्म तारिख १६/०६/७३ | 9. कार्यालयीन | सहमत. 
आदे (दिनांक | असून सेवानिवृत्तीचा दिनांक | अभिलेखानुसार जन्म | ज्येष्ठता सूची 
०१/०१/१७ । ३०/०६/३१ दर्शविण्यात यावे. | aR  '१६/०६/७३ | मध्ये आवश्‍यक 
मधील २. सन २००७ च्या परिक्षेतील | असल्याचे स्पष्ट झाले ते बदल 
ता.ज्ये.सू.क्र. । गुणानुक्रमानुसार सेवा ज्येष्ठता आहे त्यानुसार सेवा | करण्यात येत 
७०) ठरविण्यात याव. निवृत्तीचा दिनांक बाबत | आहे. 


तथ्य आढळून आले. 

२. शासन निर्णय दि. 
०२/०३/०७ च्या 
नियुक्‍ती आदेशाआधारे 
निवेदनात तथ्य 
आढळून येत असून 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अधिकार्‍यांचे 
नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


झासनाचे 
अभिप्राय 


२ 


ae ens 


षु 


श्री.वेनोद वै.चव्हाण, 
श्री.सुरेंद्र  प्र.निकम, 
श्री.अतुल आदे, 
frre म.जाधव, 
श्रीमती जयश्री ओ.वसे 
व श्री. अविनाडा प्र. 
राऊत असा गुणानुक्रम 
असून त्यानुसार दि. 
०१/०१/११ ची ज्येष्ठता 
सूची अंतिम करताना 
वरील अधिकाऱ्यांची 
नांवे अनु.क्र.२६५ ते 
२७० वर दर्शविण्याचे व 
stage आदे यांचे 
नांव २७० ऐवजी २६५ 
वर दर्शविण्यात यावे. 


श्री.लक्ष्मण 
दराडे 


ज्येष्ठता क्र.११८ वर दर्शविण्यात 


श्री.दराडे यांना मानीव 


श्री.दराडे यांचे 


आला असून नियुक्‍ती दिनांक 
०२/०६/९९ व १६/११/९२ असा 


दिनांक देण्याबाबत चे 


मानीव 


प्रकरण साप्रवि कडून 


दर्डाविण्यात आला आहे. 


तपासले गेले असल्याचे 


साप्रविच्या मान्यतेने मानीव 


उपलब्ध 


दिनांकाचे 
प्रकरण साप्रवि 
ने तपासले 


दिनांकाचे प्रकरण तपासण्यात 


कागदपत्रावरुन दिसून 


असल्याचे 


आले असून, मानीव 


येते. मानीव दिनांक 


दिनांकानुसार त्यांचे नांव 


स्कॅन केलेल्या 


देण्याचे आदेश शासन 


कागदपत्रावरु 


अनु.क्र.५८ वर दर्शविण्यात यावे. 


स्तरावर पारित होणे 


न दिसून येत 


आवरयक आहे. मानीव 


आहे. तथापि, 


दिनांकाचे आदेठा पारित 


मानीव दिनांक 


झाल्यानंतरच प्रत्येक 


निश्चित 


टप्प्यावरील त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता निर्धारित 


करण्याचे 
आदेठा 


केलेल्या क्रमांकावर 


निर्गमित 


दर्डाविणे उचित ठरेल 


झालेले 
नाहीत. या 
परिस्थितीमध्ये 
आणि 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अधिकाऱ्यांचे 
नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


RATA 
अभिप्राय 


२ 


PB 


षु 


मंत्रालयाला 
लागलेल्या 
आगीमध्ये 
याबाबतची 
मुळ कागदपत्रे 
नष्ट झालेली 
असल्यामुळे 
श्री.दराडे यांचे 
प्रकरण पुनश्च 
तपासणे 
आवश्‍यक 
आहे. मानीव 
दिनांक 
अनुज्ञेय 
झाल्यास 
त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता 
त्याप्रमाणे 
निश्चित 
करण्याबाबत 
स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही 
करण्यात 


येईल. 


श्री.प्रसाद 


परिक्षेतून सूट दि. २७/०४/०७ व 


वसंत दळवी 
(दिनांक 
०१/०१/१७ 
मधील 
ता.ज्ये.सू.क्र. 
२३६) 


पदोन्नती दिनांक 
असल्यामुळे श्री. शेटये हे 
अनु.क्र.३३१ च्या आधी असायला 


ed. 


03/02/02 


श्री.दळवी यांचा 
पदोन्नती दिनांक 
०३/०२/०८ असून श्री. 


सहमत. 
उपलब्ध 


aed यांना दिनांक 
०८/०७/०८ रोजी 


झाल्यानंतर 
आणि ज्येष्ठता 


पदोन्नती देण्यात आली 


निश्चित 


आहे. त्यावरुन 


झाल्यानंतर 


श्री.शोटये यांचे नांव 


संबंधीतांचा 


WPL वर दर्शविले 


ज्येष्ठता 


असून श्री.दळवी यांचे 


क्रमांक निश्चित 


नांव १८ वर दर्ठविले 


करण्यात 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अधिकार्‍यांचे 
नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


शासनाचे 
अभिप्राय 


२ 


ar ees 


षु 


आहे. त्यामुळे आव्यक 
असलेला अभिलेख 
उपलब्ध झाल्यानंतर 
अभिप्राय देणे उचित 
ठरेल 


येईल. 


श्री.मनोज 
ओतारी 


१. परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 
रकान्यामध्ये निरंक दर्शविण्यात 


श्रीमनोज ग.ओतारी 
असे नांव दर्शविण्यात 


आले असून नांव 
श्री.एस.जी.ओतारी असे 
दर्शविण्यात आले आहे. 

२. प्रापअ ची विभागीय परिक्षा 
(२०१२) उत्तीर्ण 


येऊन, परिक्षा उत्तीर्ण 
जानेवारी २०१२ असा 
दर्डाविण्यात यावा. 


सहमत. 


श्री.ज्ञानेश्वर 
हिरडे 


१.दिनांक २६/५/१६ च्या शासन 


मोटार वाहन 


श्री.हिरडे 


आदेशान्वये यांची ज्येष्ठता 
दिनांक ०८/१०/०१ पासून 


विभागातील नियुक्‍ती ही 
अतिरिक्त संवर्ग 


निश्चित करण्याचे आदेश पारित, 
त्यानुसार व याचिका क्र.६१४/१४ 


कक्षातून झाली असून 
सहाप्रापअ संवर्गात 


यांची मोटार 
वाहन 
विभागातील 
नियुक्‍ती 


च्या अधीन राहून त्यांची ज्येष्ठता 


मानीव दिनांक कोणत्या 


दि. ०८/१०/०१ पासून निश्चित 
करणे व ज्येष्ठता क्रम सुधारित 
करण्यात यावा. 

२. दिनांक ०१/११/९९ पासून 
२००७ पर्यंतच्या सहाप्रापअ 


झाल्यानंतर 


निकषाच्या आधारावर 


त्यांची मानवी 


दिल्या याबाबतची 
माहिती कार्यालयाच्या 


हक्क 
आयोगातील 


अभिलेखावर उपलब्ध 


कक्ष अधिकारी 


नाही. शासन स्तरावर 


पदाच्या सर्व नियुक्त्या पुन्हा 
तपासून नियमित करण्यात 
याव्यात व सेवा ज्येष्ठता याद्या 
सुधारित करण्यात याव्यात. 


बाब निर्णयीत करावी. 


पदावरील 
नियमीत 
नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून 
म्हणजे 
दि.०८/१०/० 

१ पासून 
दिलेल्या सेवा 
ज्येष्ठता 
संदर्भात 
विभागाने 
निर्गमीत 
केलेल्या 


पृष्ठ २१ पैकी (9 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्त शासनाचे 
क्र. नांव कार्यालयाचे अभिप्राय | अभिप्राय 


१ २ ३ 1 ४ | ५ 


दि.२६/५/१६ 
रोजीच्या 
आदेझाविरुध्द 
मा.प्रशासकीय 
न्यायाधिकर 
णामध्ये मुळ 
अर्ज 
क्र.६१४/१४ 
तसेच मुळ 
अर्ज 
क्र.९३८/१६ 
अन्वये 
आव्हानीत 
केळे असून, 
त्यावर मा. 
न्यायाधिकर 
णाने 
दि.५/१२/१६ 
रोजी स्थगिती 
दिलेली आहे. 


संदर्भात मुळ 
अर्ज 
क्र.९३८/१६ 
मध्ये संकीर्ण 
अर्ज 
क्र.२४७/१७ 
दाखल केला 
होता त्यास ही 
मा.प्रशासकीय 
न्यायाधिकर 
णाने 
दि.२०/६/१७ 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अधिकार्‍यांचे 
नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


शासनाचे 
अभिप्राय 


२ 


PB 


षु 


रोजी स्थगिती 
दिली आहे. 
सदरहू 
प्रकरणी 
न्यायनिर्णय 
झाल्यानंतर 
ज्येष्ठतेबाबत 
निर्णय घेण्यात 
येईल. 


; 


HANS 
निकम 


आयोगाच्या परिक्षेतील गुणवत्ता 


श्री.आदे यांच्या प्रकरणी 


सहमत. 


क्रमांकानुसार ज्येष्ठता 
ठरविण्यात यावी. 


दिलेल्या अनु.क्र.६ 
समोरील 
अभिप्रायाप्रमाणे 


ज्येष्ठता सूची 
मध्ये आवश्‍यक 
ते बदल 
करण्यात येत 
आहे. 


१२ 


श्री.विजय 
तिराणकर 


quay दर्डीविण्यात आलेला 
नाही. 


१. दिनांक ०४/०७/१४ 
च्या आदेशान्वये 


२.ज्ये.क्र.११९ वरील श्री.बर्ड व 
ज्ये.क्र.१२१ वरील श्री.साळवी 


अनुसूचित जमाती या 
प्रवर्गातून पदोन्नती 


यांची पदोन्नती मागावून होऊन 
सुध्दा त्याना सेवा ज्येष्ठ दर्शविले 
आहे. 


देण्यात आली. 


दि.४.७.२०१४ 
आणि 
दि.२.८.२०१४ 
रोजीचे आदेठा 
विचारात 


२.श्री.बर्ड व तिराणकर 
यांना दि.०४/०७/१४ 
च्या आदेशान्वये 


घेता, श्री. बर्डे 
यांचे नंतर 
श्री.विजय 


पदोन्नती देण्यात आली 
असून पदोन्नती 
आदेशात श्री.बर्डे यांच्या 
नंतर  श्री.तिराणकर 


तिराणकर व 
तदनंतर 
श्री.साळवी 
अशा पध्दतीने 


यांचे नांव आहे. यास्तव 


सेवा ज्येष्ठता 


श्री.बर्ड यांचे ज्येष्ठता 
बाबत घेतलेल्या 
आक्षेपामध्ये तथ्य 
आढळून येत नाही. 
श्री.विनोद साळवी 
यांना दि.०२/८/१४ च्या 
आदेशान्वये अनुसूचित 


निश्चित 
करण्यास 
सहमत. 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्त शासनाचे 
क्र. नांव कार्यालयाचे अभिप्राय अभिप्राय 
१ | २ ३ 1 ४ | ५ 
जाती संवर्गातून 
पदोन्नती दिली 
असल्याने 
श्री.तिराणकर यांच्या 
निवेदनात श्री.साळवी 
यांच्या ज्येष्ठता 
अनुषंगाने तथ्य आढळून 
येते. त्यामुळे शासन 
आदेझातील 
अनुक्रमांकनुसार व 
दिनांकानुसार सेवा 
ज्येष्ठता निर्धारित 
करण्याची बाब शासन 
स्तरावर विचार व्हावा 
असे प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे. 
१३ | श्री.राजेंद्र हरि। १. मानीव दिनांक दिलेला | निवेदनातील मुद्दे हे श्री. कदम 
कदम नसल्यामुळे मॅट, मुंबई यांचे | शासनाच्या यांचे मानीव 
आदेशा लागू नाहीत. अखत्यारितील असून | दिनांक 
२.दिनांक ३०/०३/९६ रोजी त्या संदर्भात | अनुज्ञेय 
प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता । न्यायालयाचे विशिष्ट | करण्याचे 
सूचीच्या अनुषंगाने श्री.कदम हे असे आदेश झालेले | आदेडा 
श्री.खरटमळ यांना मोवानि | आहेत त्यामुळे श्री.कदम | निर्गमित 
संवर्गात ज्येष्ठ असल्याने यांची सेवा ज्येष्ठता | झालेले 
ज्येष्ठठा यादीमधीळ जागा | निश्चित करण्याची बाब नाहीत. या 
परस्पर बदलाने निर्धारित | शासन स्तरावर | परिस्थितीमध्ये 
करण्यात आली आहे. निर्णयीत करण्यात | आणि 
३.श्री.,.खरटमळ यांना दिनांक | यावी. मंत्रालयाला 
०१/०१/९५ च्या ज्येष्ठता लागलेल्या 
सूचीमध्ये दर्शविलेला मानीव आगीमध्ये 
दिनांक त्यांना दिनांक याबाबतची 
२२/०७/०४ व २४/०३/०९ रोजी मुळ कागदपत्रे 
प्रसिध्द केलेल्या सेवा ज्येष्ठता नष्ट झालेली 
सूची लागू नसल्याने दिनांक असल्यामुळे 
०१/०१/९५ रोजी च्या श्री.कदम यांचे 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्‍त शासनाचे 
क्र नांव कार्यालयाचे अभिप्राय | अभिप्राय 
Pa] 2 ३ [eC 
अनुक्रमांकाला धक्का लागू नये. प्रकरण 
तपासणे 
आव्यक 
आहे. मानीव 
दिनांक 
अनुज्ञेय 
झाल्यास 
त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता 
त्याप्रमाणे 
निश्चित 
करण्याबाबत 
स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही 
करण्यात 
येईल. 
१४  श्री.जी. आर. | tars यांना सेवा ज्येष्ठ ठरत | शासनाने श्री.सैदाणे | अद्याप 
सैंदाणे असल्याचा आक्षेप नोंदविला | यांना मानीव दिनांक | न्यायालयाम 
असून न्यायालयाच्या निर्णयाच्या | देण्याची विनंती अमान्य | ध्ये प्रकरण 
अधीन राहून आक्षेप रोखून | केळी आहे. त्यामुळे | दाखल 
ठेवण्याची विनंती केली आहे. शासन स्तरावर | झालेले नाही. 
ज्येष्ठता निर्णयीत | यास्तव आक्षेप 
करण्यात यावी. राखुन ठेवता 
येत नाही. 
१५ |श्री. बी. के. | मानीव दिनांकाचा स्तंभ रिकामा | श्री.खरमाटे हे भज (ड) | परिवहन 
खरमाटे आहे. मोटार वाहन संवर्गातील | या प्रवर्गातील असून | विभागाच्या 
१९/०९/९२ हा मानीव दिनांक | शासनाने सन १९८४ | दि.१९.१२.०३ 
विचारात घेऊन सहाप्रापअ व | पासून मानीव | च्या 
उपप्रापअ संवर्गात मानीव दिनांक | दिनांकाची बाब निवड | कार्यालयीन 
देण्यात यावा. समितीची बैठक घेऊन | आदेशाद्वारे 
तपासली होती व त्यास | मोटार वाहन 
साप्रवि व वित्त | निरीक्षक 
विभागाची मान्यता | संवर्गात 
घेऊन लोकसेवा | पदोन्नतीचा 
आयोगास सन २००५ | मानीव दिनांक 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकार्‍यांचे 
क्र. नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


RATA 
अभिप्राय 


Pa f २ 


PR 


षु 


मध्ये सादर केली आहे 
असे उपलब्ध 


१९.९.१९९२ 
असा 


कागदपत्रावरुन दिसून 
येते. मुळ अर्ज 
क्र.६४८/०५ व ६४९/०५ 
मध्ये मा. न्यायाधिकरणा 
ने दिनांक १४/९/०७ 


दर्शविण्यात 
आला आहे. 
श्री. खरमाटे 
यांचे मानीव 
दिनांक 


रोजी दिलेल्या अंतरिम 
आदेशामध्ये सर्व 
न्यायनिर्णय विचारात 
घ्यावे असे 


अनुज्ञेय 
करण्याचे 
आदेडा 
निर्गमित 


न्यायाधिकरणाचे निर्देश 
असल्यामुळे शासन 


झालेले 
नाहीत. या 


स्तरावरुन कार्यवाही 
करावी. मुळ अर्ज 
क्र.9३६/९६, ७३७/९६ 
व ९०७/९६ मध्ये 
दिलेल्या निर्णयानुसार 


परिस्थितीमध्ये 
आणि 
मंत्रालयाला 
लागलेल्या 
आगीमध्ये 


व तसेच मुळ अर्ज 
क्र.६४८/०५ व ६४९/०५ 


याबाबतची 
मुळ कागदपत्रे 


मध्ये दाखल संकिर्ण 
अर्ज क्र.२८२/०७ व 
२८३/०७ 
मा.न्यायाधिकरणाने 
दिलेल्या आदेशास 


नष्ट झालेली 
असल्यामुळे 
श्री. खरमाटे 
यांचे प्रकरण 
पुनश्च तपासणे 


अनुसरुन सेवा ज्येष्ठता 
निर्धारित करणे 
आव्यक आहे. 
श्री.खरमाटे यांचे 


आवश्‍यक 
आहे. मानीव 
दिनांक 
अनुज्ञेय 


निवेदनात तथ्य आहे. 


झाल्यास 
त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता 
त्याप्रमाणे 
निश्चित 
करण्याबाबत 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अधिकार्‍यांचे 
नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


शासनाचे 
अभिप्राय 


२ 


PB 


षु 


स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही 
करण्यात 


येईल. 


१६ 


श्री. व्ही. बी. 
कांबळे 


१. मानीव दिनांकाचा स्तंभ 


श्री.कांबळे हे अनुसूचित 


रिकामा दर्शविण्यात आला आहे. 
२.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


जाती या 
मागासवर्गातील असून 


न्यायाधिकरणाने मानीव दिनांक 
प्रथमत: देण्याबाबतचे आदेठा 


त्यांचे निवेदनात तथ्य 


श्री. कांबळे 
यांचे मानीव 
दिनांक 
अनुज्ञेय 


आढळून येते. उर्वरित 


करण्याचे 


पारित केल्यानंतर ज्येष्ठता सूची 


सर्व बाबींच्या अनुषंगाने 


आदेठा 


अंतिम करावेत असे आदेशित 
केले आहे. 


श्री.कांबळे यांचे सर्व 
हरकतींचे मुद्दे शासन 


३. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 


निर्गमित 
झालेले 


स्तरावर निर्णयीत 


करण्यापूर्वी मा. न्यायाधिकरणाने 
खुल्या न्यायालयात दिलेल्या 
न्यायिक विधानाबाबत मुख्य 
सादरकर्ता अधिकारी यांनी 
दिलेल्या पत्रानुसार कार्यवाही 
करावी. 


करावेत. 


नाहीत. या 
परिस्थितीमध्ये 
आणि 
मंत्रालयाला 
लागलेल्या 
आगीमध्ये 
याबाबतची 
मुळ कागदपत्रे 
नष्ट झालेली 
असल्यामुळे 
श्री. कांबळे 
यांचे प्रकरण 
पुनश्च तपासणे 
आव्यक 
आहे. मानीव 
दिनांक 
अनुज्ञेय 
झाल्यास 
त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता 
त्याप्रमाणे 
निश्चित 
करण्याबाबत 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अधिकाऱ्यांचे 
नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


RATA 
अभिप्राय 


२ 


PR 


षु 


स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही 
करण्यात 


येईल. 


१७ 


श्री.विनोद 


१.लोकसेवा 


आयोगाच्या 


मल्हारी जाधव 


परिक्षेतील गुणानुक्रमाने ज्येष्ठता 


क्रम देण्यात यावा. 
२.श्री.बेलळसरे यांना 
प्रवर्गात दर्डाविण्यात यावे. 


खुल्या 


सेवा 
श्री.अतुल 
यांचेप्रमाणे सेवा 


ज्येष्ठतेबाबत 
आदे 


आक्षेप 
बाबत 
परिवहन 


क्र.१ 


ज्येष्ठता निश्चित 
करण्यात यावी आणि 
श्री.बेळसरे यांना 
विभागात सामावून 
घेताना मागास 


आयुक्त यांचे 
अभिप्रायाशी 
सहमत. 

आक्षेप क्र.२ 
संदर्भात नमुद 


प्रवर्गातून निवड केली 


करण्यात येते 


होती किंवा कसे ही बाब 
शासनाच्या 
अखत्यारितील आहे. 


की, वित्त 
विभागाच्या 
दि. १०/९/०१ 
च्या शासन 
निर्णयातील 
तरतुदींनुसार 
श्री.बेळसरे 
यांना मोटार 
वाहन 
विभागात 
सामावून 
घेतल्यानंतर 
पदोन्नती 
देताना त्यांचे 
राखीव 
प्रवर्गानुसार 
संबंधित 
बिंदूवर 
पदोन्नत 
करण्यात 
आले आहे. 
त्यामुळे आक्षेप 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्‍त शासनाचे 
क्र. नांव कार्यालयाचे अभिप्राय | अभिप्राय 
ial २ ३ PB 4 
क्र.२ अमान्य 
१८ | श्री.दिपक १.विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण । निवेदनात तथ्य आहे | सहमत. 
प्रभाकर झाल्याची तारीख जानेवारी 
गोपाळे २०१४ दर्शविण्यात यावी. 
२.सेवा ज्येष्ठता सूचीमध्ये 
वि.जा.(अ) प्रवर्ग दर्शविण्यात 
यावे. 
१९ | al. ए. वाय. | जात प्रवर्ग दर्शविण्यात यावा.  । तथ्य आढळून येते सहमत 
बस्ते 
२० श्री.राजेंद्र १.पदोन्नती दिनांक ३०/१०/०८ | १.मान्य १.सहमत 
नेरकर असा चुकीचा दर्शविला आहे | २.श्री.शेटये आणि | २. 
त्याऐवजी ०३/१०/०८  श्री.आहेर यांनी पदोन्नती | मंत्रालयाला 
दर्शविण्यात यावा. पदाचा कार्यभार | लागलेल्या 
२.श्री.शेटये व आहेर यांचेसोबत | पदस्थापनेच्या आगीमध्ये 
पदोन्नती मिळाली असून ते | आदेशानंतर ३० | याबाबतची 
उशिरा रुजू झाले असल्याने | दिवसाने स्वीकारले | मुळ कागदपत्रे 
त्यांची नांवे नंतर दर्शविण्यात | आहे. ही बाब विचारात | नष्ट झालेली 
यावे. घेता महाराष्ट्र नागरी असल्यामुळे 
सेवा (सेवा ज्येष्ठतेचे | श्री. नेरकर 
विनियम) नियम | यांचे प्रकरण 
विचारात घेऊन शासन म. ना. से. 
स्तरावर ज्येष्ठता | मधील 
निर्धारित करावे. तरतुदींनुसार 
तपासून निर्णय 
घेण्यात येईल. 
२१ | श्री.एस.जे.  ।१.अनु.क्र.१०० वर नांव चुकीचे | शासनाने श्री.सदामते | शासनाचे 
सदामते दर्शविले आहे. यांना सहाप्रापअ या | दिनांक 
२.मुळ अर्ज क्र.१७/०२ दिनांक | संवर्गात दि.०२/०७/९४ | २८/२/०५ च्या 
०७/०७/०४ चे निकालानुसार व | हा मानीव दिनांक दिला | पत्रानुसार 


शासन पत्र २८/०६/०५ नुसार 


आहे. त्याअर्थी सदरहू 


दि.०२/७/९४ हा मानीव दिनांक 
दिला आहे. 
३. मानीव दिनांकाचा सूची मध्ये 


सहाप्रापअ या 


मानीव दिनांक 
ज्येष्ठतासूची अंतिम 


संवर्गात १९८४ 
पासूनच्या सर्व 


करताना विचार करणे 


समावेश नसल्यामुळे ज्येष्ठता 


आव्यक. श्री.सदामते 


निवड सूचींचे 
विभागीय 


स्थान दिनांकासह गमावले आहे. 


हे मोवानि पदावर 


पदोन्नती 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्त शासनाचे 
क्र. नांव कार्यालयाचे अभिप्राय अभिप्राय 
१ २ ३ 1 ४ | ५ 
२८/१२/८७ पासून | समितीने 
कार्यरत असून अर्हता | पुनर्विलोकन 
परिक्षा विहित मुदतीत व | करुन 
संधीत उत्तीर्ण केली | सुधारित 
आहे. तसेच सहाप्राप | ज्येष्ठता यादी 
संवर्गात ११/६/९६ | दि.२२/०७/० 
पासून कार्यरत असून | ४ अन्वये 
विभागीय परिक्षा | निर्गमित केली 
जाने.९८ मध्ये उत्तीर्ण आहे. 
केळी आहे. याद्वारे | त्याअंतर्गत 
त्यांनी सेवा ज्येष्ठता | श्री.सदामते 
राखली असल्याने | यांना 
सर्वश्री जाधव व दोंदे | सहाप्रापअ 
यांना अर्हता परिक्षा | संवर्गात 
नियमाच्या आधारे सेवा | पदोन्नतीचा 
ज्येष्ठ ठरतात अशी | मानीव दिनांक 
धारणा आहे. | ०२/७/९४ 
शासनास्तरावर निर्णय | देण्यात आला 
घेणे आवश्‍यक. आहे. 
श्री.सदामते 
यांना मानीव 
दिनांक 
अनुज्ञेय 
करण्याबाबत 
शासन 
पत्रान्वये 
कळविले 
असले तरी 
मानीव दिनांक 
निश्चित 
केल्याबाबतचे 
आदेशा 
श्री.सदामते 
यांनी उपलब्ध 
करुन दिलेले 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्‍त शासनाचे 
क्र नांव कार्यालयाचे अभिप्राय | अभिप्राय 


Pa] 2 ३ a 


नाहीत. श्री. 
सदामते यांचे 
मानीव दिनांक 
अनुज्ञेय 
करण्याचे 
आदेशा 
निर्गमित 
झालेले 
नाहीत. या 
परिस्थितीमध्ये 
आणि 
मंत्रालयाला 
लागलेल्या 
आगीमध्ये 
याबाबतची 
मुळ कागदपत्रे 
नष्ट झालेली 
असल्यामुळे 
श्री.सदामते 
यांचे प्रकरण 
पुनश्च तपासणे 
आव्यक 
आहे. मानीव 
दिनांक 
अनुज्ञेय 
झाल्यास 
त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता 
त्याप्रमाणे 
निश्चित 
करण्याबाबत 
स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही 
करण्यात 


येईल. 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अधिकाऱ्यांचे 
नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


RATA 
अभिप्राय 


२ 


३ 


PB 


षु 


२२ 


श्री.अडाफाक 
अहमद 
मोहमद 
इब्राहिम खान 


उपप्रापअ संवर्गात दिनांक 
२०/८/१३ च्या आदेशान्वये 
पदोन्नती देण्यात आलेले 


असल्याने दिनांक ०१/०१/१७ 


आदेठा 
अन्वये 
पदोन्नती 


शासन 
दि.२०/८/१३ 
उपप्रापअ 
देण्यात आलेले 


च्या ज्येष्ठता सूचीतून नांव 
वगळण्यात यावे. 


असल्याने व त्यांच्या 
सोबतच्या सर्वश्री झोळ 
व बिडकर यांचे नांव 
उक्त सूचीतून 
वगळण्यात आलेले 
असल्याने श्री.खान यांचे 
नांव दि.०१/०१/१६ व 
०१/०१/१७ च्या 
तात्पुरत्या सूचीतून 
वगळण्यात यावे. 


सहमत. 


२३ 


श्री.काटकर 
वसंत wb 
रोहित 
रावसाहेब 


१.नांव चुकीचे दर्शविले आहे. 
२.आयोगाच्या यादीनुसार भोसले 
अनंत रामराजे यांचेनंतर व 
श्री.देशामुख प्रशांत राजेंद्र 
यांचेपूर्वी दर्शविण्यात यावे. 


आयोगाच्या परिक्षा 
निकालानुसार नांव 
सुधारित करण्यात यावे. 
आयोगाच्या निवड यादी 
नुसार अनु.क्र६ वरील 
श्री.अनंत रामराजे 
भोसले यांचे नांवाचे 
नंतर व  श्री.प्रश्ञांत 
राजेंद्र देशमुख अशी 
नांवे असल्याने 
श्री.काटकर यांच्या 
आक्षेपात तथ्य आहे. 


सहमत 


२४ 


श्री. सुभाष 


दि. ०१/९/९४ हा मानीव दिनांक 


सी.पेडामकर 


कायम ठेवण्यात यावा आणि माझे 
नांव अनु.क्र.२१९ ऐवजी ६४ वर 
दाखवण्यात यावे. 


अर्हता परिक्षा नियम हे 
दिनांक ०१/१/९४ 


श्री. पेडामकर 
यांचे मानीव 


पासून अंमलात आले 
असून दिनांक 


दिनांक 
अनुज्ञेय 


१९/७/९२ रोजी मोवानि 
संवर्गाची दिनांक 
०१/४/९२ अंतिम 


करण्याचे 
आदेठा 
निर्गमित 


ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द 


झालेले 


करण्यात आली. त्या 


नाहीत. या 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अधिकार्‍यांचे 
नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


शासनाचे 
अभिप्राय 


२ 


PB 


षु 


मध्ये परिक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट 


परिस्थितीमध्ये 
आणि 


अनुज्ञे ठरलेल्या 


मंत्रालयाला 


मोवानि ची ज्येष्ठता 
निर्धारित करण्यामध्ये 


लागलेल्या 
आगीमध्ये 


विसंगती झाली आहे. 


याबाबतची 


अर्हता नियमाचा 
काटेकोपरणे अर्थ 
लावून दि.०१/४/९२ ची 
सूची प्रसिध्द करण्यात 


मुळ कागदपत्रे 
नष्ट झालेली 
असल्यामुळे 

श्री. पेडामकर 


आळी असती तर 
मोवानिच्या ज्येष्ठता 


यांचे प्रकरण 
पुनश्च तपासणे 


क्रमांकामध्ये मोठा बदल 


आवश्यक 


होईल. श्री.पेडामकर 


आहे. मानीव 


यांनी मोवानि पदावरील 


दिनांक 


परिक्षा विहित मुदतीत व 


अनुज्ञेय 


संधीत उत्तीर्ण केली 
असल्याने त्यांची 
ज्येष्ठता अर्हता 
नियमाप्रमाणे पदोन्नती 


झाल्यास 
त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता 
त्याप्रमाणे 


दिनांकापासून म्हणजेच 
दि.०७/१२/८७ 
निर्धारित करणे 
आवश्‍यक आहे अशी 
धारणा आहे. 
श्री.पेडामकर यांचे 
मानीव दिनांकाचे 
आदेश शासन स्तरावर 
पारित न झाल्याने बाब 
प्रलंबित राहीली आहे. 


निश्चित 
करण्याबाबत 
स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही 
करण्यात 


येईल. 


ae 


श्री.एस. एन. 
ससाणे 


मानीव दिनांक रकाना रिकामा 


मानीव दिनांक अनुज्ञेय 


आहे. मोवानि संवर्गाची अर्हता 


श्री. ससाणे 


ठरविताना सुधारित 


परिक्षा विहित मुदतीत व संधीत 


ज्येष्ठतासूची 


यांचे मानीव 
दिनांक 


उत्तीर्ण केळी असल्याने मानीव 


पूनर्विळोकन केले आहे. 


दिनांक मिळण्यास पात्र आहे. 


अनुज्ञेय 


त्यातील काही 


करण्याचे 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/हरकती परिवहन आयुक्त शासनाचे 
क्र. नांव कार्यालयाचे अभिप्राय अभिप्राय 
१ | २ ३ 1 ४ | ५ 
तसेच मुळ अर्ज ४०४३/९२ परिक्षा | अधिकारी सहाप्रापअ आदेश 
नियम विधीग्राहय असल्याचा | पदावर पदोन्नत झाले | निर्गमित 
निर्वाह मा.न्यायाधिकरणाने दिला । नव्हते त्यांना मानीव | झालेले 
असून त्यानुसार सेवा ज्येष्ठता | दिनांक अनुज्ञेय ठरत नाहीत. या 
निर्धारित करणे आवश्‍यक आहे. नाही ही बाब | परिस्थितीमध्ये 
सहाप्रापअ संवर्गातील | फेरविचाराने तपासणे | आणि 
पदोन्नतीच्या ९८-९९ च्या जरुरीचे आहे. । मंत्रालयाला 
निवडसूची मध्ये wader होणे | मा.न्यायाधिकरणाने । लागलेल्या 
तसेच त्या आधारे उपप्रापअ या । दिलेल्या मान्यतेच्या | आगीमध्ये 
संवर्गातही पदोन्नतीचा मानीव | अनुषंगाने सन २००४ | याबाबतची 
दिनांक मिळावा. मध्ये सर्व निवड | मुळ कागदपत्रे 
नस्त्यांचे पुनर्विलोकन | नष्ट झालेली 
करुन मानीव दिनांक | असल्यामुळे 
निश्चित केळे परंतु | श्री.ससाणे 
शासन स्तरावरुन | यांचे प्रकरण 
मानीव दिनांकाचे | पुनश्च तपासणे 
seat पारित न| आवश्यक 
झाल्याने प्रलंबित | आहे. मानीव 
राहिले आहे. ही बाब | दिनांक 
विचारात घेता | अनुज्ञेय 
श्री.ससाणे यांचे | झाल्यास 
निवेदनात तथ्य आहे. त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता 
त्याप्रमाणे 
निश्चित 
करण्याबाबत 
स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही 
करण्यात 
येईल. 
२६ | श्री.एस. पी. | सहाप्रापअ संवर्गाची दिनांक | श्री.धायगुडे यांनी | श्री. धायगुडे 
धायगुडे ०१/०१/०४ अंतिम ज्येष्ठता सूची | दिनांक ०९/९/८७ रोजी | यांचे मानीव 
मध्ये ०१/६/९९ हा मानीव दिनांक | मोवानि पदाचा कार्यभार | दिनांक 
दर्शविला आहे. तसेच मुळ अर्ज | स्वीकारला असून | अनुज्ञेय 
६४८/०५ व ६४९/०५ मध्ये त्यांनी विहित संधीत व | करण्याचे 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


अ. | अधिकार्‍यांचे 
क्र. नांव 


आक्षेप/हरकती 


परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयाचे अभिप्राय 


शासनाचे 
अभिप्राय 


१| २ 


३ 


1 ee 


षु 


मा.न्यायाधिकरणाचे अंतरिम 
आदेझ्ानुसार दि.२४/३/०९ रोजी 


मुदतीत अहंता परिक्षा 
उत्तीर्ण केळी आहे. 


प्रसिध्द केलेल्या मानीव दिनांक 
१/६/९९ दर्डाविला आहे. 
मुळ अर्ज क्र.९०७/९६ मध्ये 


अर्हता परिक्षा 
नियमाप्रमाणे त्यांची 


आदेडा 
निर्गमित 
झालेले 
नाहीत. या 


ज्येष्ठता पदोन्नतीच्या 


शासनाने दाखळ केलेल्या 
ठापथपत्रावरच मानीव दिनांक 


दिनांकापासून म्हणजेच 
०९/०९/८७ पासून 


देण्याचे मान्य केले आहे. ही बाब 
विचारात घेऊन दि.१८/७/१७ 


परिस्थितीमध्ये 
आणि 
मंत्रालयाला 


निर्धारित करणे 
Baza आहे. अर्हता 


रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 


परिक्षा उत्तीर्ण केलेल्या 


लागलेल्या 
आगीमध्ये 
याबाबतची 


सूचीत अनुज्ञेय ठरविलेला मानीव 
दिनांक ०१/६/९९ देण्यात यावा. 


दिनांकापासून म्हणजेच 


मुळ कागदपत्रे 


माहे जानेवारी १९८९ हा 


नष्ट झालेली 


दिनांक आधारभूत धरुन 
त्यांना अनु.क्र.८४ वर 


असल्यामुळे 
श्री. धायगुडे 


दर्शविले आहे प्रत्यक्षात 
त्यांना अनु.क्र.५३२ वर 


यांचे प्रकरण 
पुनश्च तपासणे 


दर्शविणे आवश्यक होते. 
मा.न्यायाधिकरणाने 


आव्यक 
आहे. मानीव 


दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन सन २००४ 


दिनांक 
अनुज्ञेय 


मध्ये सर्व निवड 


झाल्यास 


नस्त्यांचे पुनर्विळोकन 
करुन मानीव 


त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता 


दिनांकाची बाब निश्चित 


त्याप्रमाणे 


केली. परंतु मानीव 


निश्चित 


दिनांकाची बाब निश्चित 


करण्याबाबत 


न झाल्याने बाब प्रलंबित 


स्वतंत्रपणे 


आहे. ही बाब विचारात 


कार्यवाही 


घेता त्यांच्या निवेदनात 
तथ्य आहे. 


करण्यात 


येईल. 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


दि. 09.09.2098 ते दि. 39.92.2098 रोजीची स्थिती दर्शविणारी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील 
(वेतनश्रेणी - रु. ९३०० - ३४८०० ग्रेड पे रु. ४६००) दिनांक १.१.२०१५ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 


अ. | अधिका-यांचे नांव | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | नियुक्ती | नियुक्तीचा मार्ग | सेवा निवृत्तीचा विभागीय परिक्षा अभिप्राय 
क्र. (नियुक्‍ती दिनांक (सरळसेवेने / दिनांक 
नंतर मर्यादित 
बदलला विभागीय 
असल्या परिक्षेद्वारे 
स त्यांचा नियुक्‍त 
दिनांक) उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व परिक्षेचे वर्ष.) 


उत्तीर्ण | सूट दिनांक 
दिनांक 
a त ae 


ea 
श्री. ए. एस. पाटील २७.०६.१९७२ | १९.०८.२००२ पदोन्नती ३०.०६.२०३० | जाने ०१.०१.२०१४ 
श्री. डी. जी. वाघुले | इ.मा.व. | ०१.०६.१९६९ | 03.08.2002 | सरळसेवा । ३१.०५.२०२७ | जाने ०१.०१.२०१४ 
श्री. व्हि. व्हि. सगरे ०६.०७.१९७३ | १२.०९.२००२ सरळसेवा ३१.०७.२०३१ | जाने ०१.०१,२०१४ 
त काळ तीत ed ee ee a 
४ | श्री. आर एस. इ.मा.व. | २०.१०.१९७४ | २०.०८.२००२ सरळसेवा ३१.१०.२०३२ | जाने (दि. ०१.०१.२०१४ 
न कमळ कळी प किओ = 


५ | श्री.एस.डी.भोर | ३०.०८.१९७० | १२.०९.२००२ सरळसेवा ३१.०८.२०२८ | जाने. शि ama निर्णय दि. 


03 २६.०८.२०१५ रोजी 
उप. प्रा. प. अ. पदावर 

पि . 

७ | श्रीमती 90.02.9293 | ४.०९.२००२ सरळसेवा २८.०२.२०३१ 

ए.एस.गायकवाड 

| 


पदोन्नती 

4 04, जुले 

03 

02, जाने. 

०४ 

श्री. एस. एम. वि.जा. | १७.०३.१९७६ | २७.०८.२००२ सरळसेवा ३१.०३.२०३४ | जाने ०३ 
चव्हाण अ. 

| 09. जाने. 

03 

०४ 

०४ 


उप. प्रा. प. अ. पदावर 
पदोन्नती 


शासन निर्णय दि. 
२६.०८.२०१५ रोजी 
उप. प्रा. प. अ. पदावर 
पदोन्नती 


(दि. ०१.०१.२०१४ 
रोजी पदोन्नती) 


शासन निर्णय दि. 
२६.०८.२०१५ रोजी 
९ । श्रीमती ३०.०७.१९७१ | ५.०९.२००२ सरळसेवा ३१.०७.२०२९ 
| 
|| श्री. भ.ज.ड | २५.०४.१९७४ | २३.०८.२००२ | सरळसेवा । ३०.०४.२०३२ | जुले 
ice 1.0. र 


| ति त 


ava निर्णय दि. 
२६.०८.२०१५ रोजी 


उप. प्रा. प. अ. पदावर 
पदोन्नती 


१२ 


AN 


१४ 


१५ 


द 


-0 


९ 


२१ 


A 
A 


A) 9] _o ie) _o 
ठ (| 


श्री.आर.बी. 
श्री.एम.डब्ल्यु. 


श्री.ए.डी.मरकाळे 


श्री.बी.जी.खंडागळे 


इ.मा.व 


५.०३.१९६४ | १.०३.२००४ | अतिरिक्त संवर्ग | ३१.०३.२०२२ | जाने. 
कक्ष २००५ 


१३.०७.१९६४ | १.०३.२००४ | अतिरिक्त संवर्ग | ३१.०७.२०२२ | सप्टे 
कक्ष २००५ 


बित a I 
Ld 
१.०६.१९६१ | २.०८.२००४ पदोन्नती ३१.०५.२०१९ | फेब्रु. 
२००६ 
८.०५.१९६३ | ३.०८.२००४ पदौन्नती ३१.०५.२०२१ | जुले 
२००६ 


Esl 


ae ars 


०१.०६.१९६४ | 39.09.2008 पदोन्नती ३१.०५.२०२२ सप्टे 
२००५ 


६.०१.१९६२ | १.०८.२००४ पदोन्नती 39.09.2020 | जुले 
२००६ 


a 


शासन निर्णय दि. 
२६.०८.२०१५ रोजी 
उप. प्रा. प. अ. पदावर 
पदोन्नती 


a स्वेच्छा सेवानिवृत्ती 


२३ | श्री.के.एस.जाधव po १.०६.१९६० | २.०८.२००४ पदोन्नती ३१.०५.२०१८ po १.०६.२००५ Pe 


पदोन्नती फेब्रु 


. oe 

२००६ 
२००५ 

२७ श्री 


७ .एस.एस.पवार १.६.१९६० | १५.७.२००५ पदोन्नती ३१.०५.२०१८ | जाने., 
९४ 

२८ | श्री.जे.जे.पवार १८.५.१९६२ | १२.९.२००५ | अतिरिक्त संवर्ग | ३१.०५.२०२० १८.५.२००७ अतिरिक्त संवर्ग 
कक्ष 


२९ | श्री.टी.बी.पाटील १.४.१९५७ | २२.९.२००५ | अतिरिक्त संवर्ग | 39.03.2094 
वग 
३० | श्री.व्ही.पी. ब-हाटे १७.१०.१९५९ | ११.८.२००६ | अतिरिक्त संवर्ग | ३१.१०.२०१७ 
शि वव 
cel wal Bansal 


३५ | श्रीमती जयश्री इ.मा.व. | ३.६.१९७२ | ३०.३.२००७ | सरळसेवा | ३०.०६.२०३० | फेब्रुवारी शिक शिंगे 
ओ.वसे 


०९ 


z Eo Tea | ३११०२०१ RE 


संवर्ग कक्ष 


त्र शतक नजर पोती | ३९०२७ - | 9२७ळकर | 
४० | श्रीएके पाटील | पदोन्नती as 


४१ | श्री.एम.आर २५.३.१९६३ | ३.१०.२००८ पदोन्नती ३०.०६.२०२१ २८.१०.२००९ 
पाटील 


Saran ee 
ae 
४४ | श्रीएस.एमळोटवे | at | १६९७५ | ५११२००८ | veer | ३१७५२७०३३२ [vez [ 
| 3585९६३ | १०००१२००८ | weal ३००६२२० [१३७७ | 
पदोन्नती ae 


४८  श्री.एच.जी.पाटील २९.१०.१९६४ | ०३.१०.२००८ पदोन्नती ३०.१०.२०२२ 
२००९ 


५० | श्री. खंडेराव | २०.११.१९६३ | १८.११.२००८ | aifaRad । ३०.११.२०२१ षि २०.१.२००८ अतिरिक्त संवर्ग 


एम.देशमुख संवर्ग कक्ष 
AAA 8 ART 


1. | | ~ a 
श्री.एस.बी २८.४.१९५८ | ६.३.२००९ पदोन्नती ३०.०४.२०१ २७.०४.२००३ 
गायकवाड 


श्री.एस.जी ५.४.१९६० ३.३.२००९ पदोन्नती ३०.०४.२०१८ ०४.०४.२००५ 


कातकडे mae 
५५ | श्री.एस.डी. .अ.ज | १७.२.१९५९ । २.३.२००९ पदोन्नती २८.०२.२०१७ १६.०२.२००४ 
५६ | श्री.आर.एम. १.७.१९६० | ०१.०६.२०१० पदोन्नती ३०.०६.२०१८ २००५ 
a ee "| wes 
५७ | श्री.एस.एम २५.२.१९६४ | ४.६.२०१० Gala! — | 2¢.02.2022 २५.०२.२००९ 
me ene em me ey 
p= २५१९५२ | २६२०१० |. पोती | ३१०१२७ | — | २५१९७ 7० 
s 71८०७६३ ३६२०१ [weit | ३१०८२०२१ = [wcrc [= 
६१_|श्री.टी.पी.चव्हाण | - |_१.६.१९६४ |_२.६.२०१० | Talat | ३१.०५.२०२२|_ - | १६२०९ | 
= पदोन्नती [ 30.08.2070 | 


श्री. किरण महादेव | अ.जा. | 99.08.9822 | 08.90.2090 | सरळसेवा ३०.०९.२०४० | जाने 
मोरे २०११ 


६४ | श्री. विजय अ.ज. | १०.०१.१९७७ | 08.90.2090 | सरळसेवा । ३१.०१.२०३५ | जाने., शां i = 4 
चिंतामण भोये न 

६५ | श्री. जयंत रमेश अ.ज. | ०६.०४.१९८३ | २१.०९.२०१० | सरळसेवा । ३०.०४.२०४१ | जाने., 
चव्हाण 


२०११ 


खंड दिनांक १.१.२०१० - ३१.१२.२०१० 


FS दिनांक १.१.२०१०- ३१.१२. 
गणेडा अ.ज १४.०६.१९७९ | १८.०७.२०११ | सरळसेवा | 30.0§.2030 | जाने 
re | ee ae a ४४४७ | 
श्री.आर.एन ६.०४.१९६१ | ११.०८.२०११ पदोन्नती ३०.०४.२०१९ २५.०४.२००६ 
“ह | 070700४” "७ [४५ || 
श्री.व्ही.के ०८.०७.१९६१ | ०४.०८.२०११ पदोन्नती ३१.०७.२०१९ ०७.०७.२००६ 
“हत. |||“ De |“ ४. 
६९  श्री.सी.एस. १६.०४.१९६२ | १७.०८.२०११ पदोन्नती ३०.०४.२०२० १५.०४.२००७ 
et ed 8.0 विविध 
७० | श्री.एस.पी. ०१.०७.१९६२ | ०३.०८.२०११ पदोन्नती ३०.०६.२०२० ३०.६.२००७ 
यी क 1. 
७१ | श्री.मनोज.जी. भ.ज.ब. | १६.४.१९७० | १२.०८.२०११ पदोन्नती ३०.०४.२०२८ | जाने. 
a ae 
= een ee pene se Pees eee 
७३ | श्री.जे.एस. ०२.९.१९६० | ०४.१०.२०११ पदोन्नती ३०.०९.२०१८ ०१.९.२००५ 
6 यस्य |. | | ह | "| १ 


खंड दिनांक 9.9.2093 - 39.92.2093 


७४ | Sit. दत्तात्रय १.०६.१९७८ । 29.03.2093 | सरळसेवा | 30.0§.203§ | जाने 

विशीत विकन वयर थित ४१0१0 ढी विच 
७५ | श्रीमती पल्लवी २३.०७.१९८३ | २१.०३.२०१३ सरळसेवा ३१.०७.२०४१ 

pees eee 
७६ | ot. संदिप २६.०४.१९८५ | 24.03.2093 सरळसेवा ३०.०४.२०४३ 

दिक. el red ee क लिकम 
७७ | Sit. प्रशांत बा. ३०.०८.१९६२ | ३१.०८.२०१३ पदोन्नती ३१.०८.२०२० 

दिशी क त वित ee 
७८ | श्री. नंदकिशोर १५.०६.१९६४ | ३१.०८.२०१३ पदोन्नती ३०.०६.२०२२ 

विडी जज हिती a शिबधी 


७९ श्री. आय. एच. १०.०६.१९६१ | ३१.०८.२०१३ पदोन्नती ३०.०६.२०१९ 

ee eee किव 

८० | श्री. विनोद ०८.०५.१९५९ | 39.02.2093 पदोन्नती ३१.०५.२०१७ 

11.01 es a a १1:11 

शिडी ies eee) विहती 006000 a विग 
शोख 


गवई 


८४ | श्री. प्रकाश ब. शीं ०२.०४.१९५६ | ३१.०८.२०१३ | पदोन्नती । ३१.०४.२०१४ णं तिशी सेवानिवृत्त 
सुर्यवंशी 


७” pepe ef 
गिरी 


८६ श्री. सतीश म. । वि. जा. (अ) | ०६.०५.१९७३ | ३१.०८.२०१३ पदीोन्नती ३१.०५.२०३१ | जाने 
ef 
८७ श्री. दिपक प. । वि. जा. (अ) | २८.०५.१९७५ | 39.02.2093 पदोन्नती ३१.०५.२०३३ | जाने 
ft * 
खंड दिनांक 9.9. 2098 - 39.92.2098 


खंड दिनांक 9.9.2098 - 39.92.2098 


श्री. राजवर्धन ०५.८.१९८९ | ८.५.२०१४ सरळसेवा ३१.०८.२०४७ 
all 0_ न... | 
८९ श्री. प्रसाद २८.२.१९८७ | ८.५.२०१४ सरळसेवा २८.०२.२०४५ 
विश ८ क Dell के शिश शिंगी 
९० | att. श्रीकृष्ण ३.०९.१९८८ | ८.५.२०१४ सरळसेवा | ३०.०९.२०४६ 
शिक ee a ee ee 
९१ | श्रीमती अश्विनी १७.०६.१९९१ | ८.५.२०१४ सरळसेवा ३०.०६.२०४९ 
1110 ed eel आ... 1. | 
९२ श्री. राहुल ०७.०६.१९७८ | ०७.०७.२०१४ पदौोन्नती ३०.०३.२०३६ 
111 | 
खराडे 


९४ | श्री. गोरखनाथ २१.११.१९५७ | ०१.०८.२०१४ पदोन्नती ३०.११.२०१५ [= Lea oa 
वे. as 

९५ | att. विजय शि. 
तिराणकर 


™ शि fof 


९६ | श्री. विनोद , 
साळवी 
a iit = | 


९७ | श्री. होखर UT. 
कुलकर्णी 
हि 00 


शि inh 


— ade Lei 


1 पि शि fof 


शि 7 1 | 


९९ श्री. दिलीप दे. 
कुकडे 


श्री. शामराव 
नि. हत्तरकर 


i 


y 


पदोन्नत 
(त्यावर्षातील) 


